महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/भाग-२/पोल-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ३१ मार्च, २०२२ 


विषय : “Special Infrastructure Scheme (SIS), including construction of 250 
Fortified Police Stations in LWE affected States” या योजनेखाली 


महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर २० “Fortified Police Stations” यांचे बांधकाम 
करणे व Capacity enhancement of Special Task Force (STF) व 
Special Intelliegece Branches (518) साठी निधी वितरण करण्याबाबत. 


संदर्भ :- १. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, फा. क्र.१८०१५/०४/२०२०-एलडब्ल्यूई-१, 

दिनांक १९.०३.२०२०. 

२. पोलीस महासंचालक, म. रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२१- 
आअ/१९५/एसआयएस-योजना/१५१/२०१७, दिनांक १६.०६.२०२०. 

3. शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/एक-ते- 
वीस/पोल-७, दिनांक २७.११.२०२०. 

4. शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/भाग-२/पोल-७, 
दिनांक १५.१२.२०२०, २२.०३.२०२१ व २१ फेब्रुवारी, २०२२. 


ज्ञापन :- 


भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यांच्या “Special Infrastructure Scheme (SIS), 
including construction of 250 Fortified Police Stations in LWE affected States” या 
योजनेखाली महाराष्ट्र राज्यासाठी २० “Fortified Police Stations” यांचे बांधकाम करणे व 
Capacity enhancement of Special Task Force (STF) व Special Intelliegece 
Branches (SIB) साठी 2029-22 मध्ये केंद्र हिस्सा पोटी रु. १०.२० कोटी व राज्य 
हिस्सापोटी रु. ७ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ५० टक्के निधी 
वितरण सं.क्र. ९ मधील दिनांक २१.०२.२०२२ अन्वये यापूर्वीच करण्यात आळे असून, आता 
वित्त विभागाने उर्वरीत ५० टक्के निधी वितरणास मान्यता प्रदान केली आहे. 
२. संदर्भीय क्र.३ वरील शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.एसआयएस-१११८/ प्र.क्र.४४१/ 
एक-ते-वीस/पोळल-७, दिनांक २७.११ .२०२०, यांद्वारे उक्त २० “Fortified Police Stations” 
यांचे बांधकामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्या आहेत. 


३. म्हणून, उक्त परी. १ येथील तरतूदीमधील उर्वरीत ५० टक्के म्हणजे केंद्र हिऱ्याचे 
रु.५,२५,००,०००/- (रुपये पाच कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम व राज्य हिस्साचे 
रु.३,५०,००,०००/-(रुपये तीन कोटी पन्नास लक्ष Aa) रक्‍कम पोलीस उप महानिरीक्षक, 
गडचिरोली, यांना अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर वितरण 
करण्यास याद्वारे, पुढील अटींवर, मंजुरी देण्यात येत आहे;- 
१. भारत सरकार, We मंत्रालय, यांच्या “Special Infrastructure Scheme (SIS), 
including construction of 250 Fortified Police Stations in LWE affected 
States” या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुपालन करण्यात यावे. 


शासन ज्ञापन PAH: एसआयएस-१११८/प्र.क्र.४४१/भाग-२/पोल-७ 


२. संदर्भीय क्र.१ वरील भारत सरकार, गृह मंत्रालय, फा.क्र.१८०१५/०४/२०२०- 
एलडब्ल्यूई-१, दिनांक १९.०३.२०२०, यामधील शर्तीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. उक्त केंद्र हिऱ्याचे रु.५,२५,००,०००/- (रुपये पाच कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) 
इतकी रक्‍कम “गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, ४०५५, पोलीसांवरील भांडवली we, 
००, २०७, राज्य पोलीस (००) (00)(03) नक्षलग्रस्त भागामध्ये सुसज्ज पोलीस ठाणे बांधणे 
(६० टक्के केंद्र हिस्सा) (अनिवार्य) (४०५५०२०५), ५३, मोठी बांधकामे”, या लेखाशीर्षाखाली 
आणि राज्य हिस्साचे रु.३,५०,००,०००/-(रुपये तीन कोटी पन्नास लक्ष मात्र) रक्‍कम “गृह 
विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, ४०५५, पोलीसांवरील भांडवली खर्च, ००, २०७, राज्य 
पोलीस (००) (००)(०४) नक्षलग्रस्त भागामध्ये सुसज्ज पोलीस ठाणे बांधणे (Yo टक्के राज्य 
हिस्सा) (अनिवार्य) (४०५५०२१४) ५३-मोठी बांधकामे” या लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय 
वर्षाच्या (सन २०२१-२२) अर्थसंकल्पीत अनुदानातून कोषागारातून आहरण करण्यासाठी 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांना, नियंत्रक अधिकारी व त्यांचे अधिनस्त अधिका- 
यास आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. हे शासन ज्ञापन अनौपचारिक संदर्भ, वित्त विभाग, क्र.११४/२०२२/व्यय-७, दिनांक 
३०.०३.२०२२, अन्वये मिळालेल्या वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्याअत आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३३११४४९०५४०२९ असा आहे. हे 
शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NARAYAN BIRA 
MANE त 
(नारायण बि.माने) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली, मुक्‍्काम-नागपूर 


प्रत- 
१. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली/ गोंदिया. 
२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ गडचिरोली/ गोंदिया. 
३. महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. कार्यासन अधिकारी (अर्थोपाय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


